महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापने अंतर्गत 
योजनेत्तर योजनेमधील 2 अस्थायी पदांना सन 
२०२३-२४ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३३/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :-२५ सप्टेंबर, २०२३ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.२१.०९.२०२१ 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ 

४. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३ 
/योजनेत्तर/प्र.क्र.६१(२२-२३)/२०८, दिनांक ०६.०२.२०२३ 

५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३३/फ-९, दि.१०.०३.२०२३ 

६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये 
महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापने अंतर्गत योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या २ अस्थायी 
पदांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केळेली आहे. 
संदर्भ क्र.२ च्या सुधारीत आकृतीबंधाचे पुर्नगठन प्रमाणे वन विभागाच्या एकूण २६५७३ पदांमध्ये या योजनेतील २ 
अस्थायी पदांचा समावेश आहे. 

यापूर्वी महसूल व वन विभागच्या संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची 
स्थापने अंतर्गत योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या २ अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ मध्ये 
दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.६ दिनांक ३१.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३३/फ-९ 


त्यानुसार महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापने अंतर्गत योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण करण्यात 
आलेल्या २ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या 
विवरण पत्रानुसार शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ व २ च्या शासन 
निर्णयान्वये निश्चित केलेला आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

सदर पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), ०१ वनीकरण, १०५ 
वनोत्पादने, (०१) शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजन, (०१) (०८) महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापना 
(२४०६ १८५), (०१) वेतन या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व मान्य होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या मर्यादेतच उपरोक्त पदांसाठी खर्च करावा. सदर 
कालावधीमध्ये त्यांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृत्तीबंधास उच्चस्तरीय सचिव 
समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. या नंतर सुधारीत आकृत्तीबंध निश्चित करण्याकरीता कालावधी वाढवून 
देण्यात येणार नाही. 

प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ३१.०८.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२५१९१११३१९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VIVEK VAY 2 


pseudonym=133142602957487084g5f8e27R5OJASP, 
25.4.20=d2eb7t 
7७ 


/6८03763०84508९च909020714209006001 
dl jaf91632f6cOb678e, postalCode=414001, 
st=MAHARASHTRA, 


HOSHING पळा 
(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवगी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५. महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
६. वित्त विभाग/व्यय-१०, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
७. फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग ( निवड नस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३३/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३३/फ-९, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ 
सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


V | V F K V | J A Y Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
pseudonym=133142602957487084q5/8e27RSOJABP, 
20=d2eb76cc3763a845aBedf9b9dde07142d90c6bc1 7db755 
d4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st= MAHARASHTRA, 


HOSHING आणा माना 
(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


